माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायत, जि. चंद्रपूर 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२६)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ प्र.क्र.१२०/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ 
(२) area निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान 2.0 मधील ५ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२२ रोजी करण्यात 
आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत सिंदेवाही-लोनवाही 
नगर पंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
१,०६,१९,६८४.८७ (रुपये एक कोटी सहा लक्ष एकोणविस हजार etal चौर्‍्याऐंशी आणि सत्याऐंशी पैसे फक्‍त) 
किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, सिदेवाही-लोनवाही नगर पंचायत यांनी हहर अभियंता, 
चंद्रपूर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायतीने 
सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२६)/ तां.क.१ 


करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. 
सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायतीने सादर केलेल्या एकूण रू. 
१,०६,१९,६८४.८७ (रुपये एक कोटी सहा लक्ष एकोणविस हजार Geral चौर्‍्याऐंशी आणि सत्याऐंशी पैसे फक्‍त) 
किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील अटी व शतींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता 
देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविण्यात आली 
आहेत. 
२. अटी वशार्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा सिंदेवाही-लोनवाही नगर 
पंचायत राहील. 
२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 
३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
४) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायतीला “नगर पंचायत” गटात नागपूर 
विभागस्तरावर रू. ०१.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ५०.०० लक्ष रकमेचा 
पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास उपरोक्‍त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने सिंदेवाही-लोनवाही 
नगर पंचायतीस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रु. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष पन्नास हजार फक्त) रकमेचा दुसरा 
हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९३९२८२७०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac5 


20e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA285 9DBC88DFB40760079B894 
6087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 19:48:13 +05'30° 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२६)/ तां.क.१ 


) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग 
) जिल्हाधिकारी वर्धा 

) मुख्याधिकारी, सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायत, सिंदेवाही 
१० निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२६)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२६)/ तां.क.१, 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप 
आलेली रक्‍कम (रू. 

Loo. | २ 4 
ee | Tree plantation & landscape @ Amboli water tank 8,08, 9219.00 

२ Tree plantation & landscape @Chandshaha dargah 3,५६,(७६६.०० 

3 Tree plantation & landscape @ Gundwar home plot ३,९४,८६२.०० 
छं Tree plantation & landscape (8 Gurnule home plot 822,823.00 
& Tree plantation & landscape @ Hanuman mandir 8,६२,५९४.०० 

६ Tree plantation & landscape @Jaltapur Buddh vihar २,३३,९८०.०० 
४] Tree plantation & landscape @ Kabhir nagar ४,२३,४६८.०० 
८ Tree plantation & landscape (8 Mhaske home plot 828,024.00 

8 Tree plantation & landscape @ Nandu Bal udyan 8,30, 3199.00 
१० | Tree plantation @ FSTP 3,00,999.00 
fee | Tree plantation @ Indira nagar ५,२६,०२५.०० 
१२ Plantation @ Lonvahi 3,89,3&¢.00 
93 Plantation @ Smashan bhumi 3,23,904.00 
१४8 Tree plantation @ MC Sanctioned area 8,६३,४०१.०० 
१५ Nursery @ Filteration plant Indira nagar road 8&8, 493.00 
१६ Drip irrigation system 8,8 &, 382.00 
१७ Solar on grid system @nagarpanchayat new building ६,२८,३७६.०० 
१८ solar On grid system @ water filter plant १७,७५,४३१.०० 
१९ Well rejuvination 2,62, 389,00 
२० EV Charger ५९,९९६.०० 
२१ Percolation pit 226,329.09 
२२ IEC 4,00,000,00 
23 TS charges 9.24% 9,24,000,00 

एकूण १,०६,१९,६८४.८(७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


